जळगाव येथे एकात्मिक वैद्यकीय शौक्षणिक 
संकुलामध्ये प्रस्तावित ५० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे 
शासकीय दंत महाविद्यालय, जळगाव सुरु 
करण्यासाठी खासगी इमारत भाडयाने घेण्यास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२७७/प्रशा-२ 
Td. रुग्णालय परिसर, नवीन संकुल, लोकमान्य टिळक रोड, 
मुंबई - ९४००००१ 
तारीख: ०८ नोव्हेंबर २०२३ 


वाचा :- 
१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र.एमईडी-२०१६/प्र.क्र.१८५ १६/शिक्षण- 
१,दि. ११.०५.२०१७ 
2) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र :9/७३-१२०१९/१५७/२०२२- 
EDU, दि. 39.90.2023 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ 
प्रस्तावना :- 


जळगाव येथे एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुल निर्माण करण्यास दि.११ मे २०१७ रोजीच्या संदर्भ 
क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर संकुलामध्ये १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ५० विद्यार्थी 
क्षमतेचे शासकीय दंत महाविद्यालय, yo विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय होमियोपॅथी महाविद्यालय व vo विद्यार्थी 
क्षमतेचे भौतिकोपचार महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


सदर एकात्मिक संकुल मधील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण होण्यास 
लागणारा कालावधी विचारात घेता उक्त महाविद्यालयामध्ये yo विद्यार्थी प्रवेशाकरिता भारतीय दंत 
परिषदेच्या मान्यता प्रदान होण्याच्या दृष्टीने महाविद्यालयासाठी वापरास तयार असलेली खाजगी इमारत 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निश्चित केलेल्या दराने भाडेतत्वावर तीन वर्षाकरीता घेण्याकरीता आयुक्‍त 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांनी संदर्भ क्र. २ वरील पत्रान्वये प्रस्तावित केले आहे. 


भारतीय दंत परिषदेच्या मानकांची पुर्तता होण्याच्या दृष्टीने वापरास तयार असलेली खाजगी 
इमारत शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयकरीता शासकीय दराने भाडेतत्वावर घेण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२७७/प्रशा-२, दि. ०८ नोव्हेंबर 2023 


शासन निर्णय :- 


१) 


जळगाव येथील एकात्मिक वैद्यकीय शिक्षण संकुलामध्ये प्रस्तावित ५० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे 
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय सुरु करणेसाठी व भारतीय दंत परिषदेच्या मानकांची 
पुर्तता होण्याच्या दृष्टीने वापरास तयार असळेली खाजगी इमारत शासकीय दराने भाडेतत्वावर 
घेण्यास व त्याकरीता प्रतिमाह रुपये ५,९७,६४७/- (कॉर्पोरेशन किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक 
संस्थांद्वारे कर आकारणी वगळून) इतके भाडे सदर संस्थेस १४ -भाडेपट्टी व कर या 
उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून भागविण्यास तसेच याकरीता सामंजस्य करार 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर भाडेकरार इमारत महाविद्यालयास उपलब्ध करुन दिलेल्या दिनांकापासून अंमलात 
येईल व त्याची मुदत ०३ वर्ष कालावधीसाठी असेल किंवा शासकीय इमारत उपलब्ध होईपर्यंत 
असेल, यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. काही कारणास्तव 
मुदतवाढ आवश्‍यक असल्यास शासन मान्यतेने करता येईल. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -१, 
अनुक्रमांक-१० अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०८१३२९४७४७१३ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
MAHADEO. = 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c3 
417378f97d493a8a277faa29f65459, 
stalCode=400032, st=Mahi ht 
I Number=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456D. 


9EDE95236B8A8E7E2A2801 B8FED03DCF793D3, 
MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 


(म.गि.जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र,मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
विशेष कार्यकारी अधिकारी, शासकीय दंत महाविद्यालय, जळगाव. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


oc “७ AD WO 


area निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२७७/प्रशा-२, दि. ०८ नोव्हेंबर 2023 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 


६. श्री. सुनिल नारायण मंत्री, जळगाव. 
७. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


